महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:-इएसटी-१०२०/प्र.क्र.9६/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२० ऑक्टोबर, २०२०. 


विषय:-अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी 
अधिकारी/ संशोधन अधिकारी, गट - "ब" enue" या 
संवर्गातील पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍ती झालेल्या उमेदवारांनी 
संगणक/माहिती तंत्रज्ञान विषयक परिक्षा उत्तीर्ण केली असल्याबाबत 
संदर्भ:- नियोजन विभाग शासन आदेडा क्र:नामनि-१२१८/प्र.क्र.०५/का-१४२७, 
दिनांक १२/०२/२०१९ 
शासन sear: 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/संशोधन 
अधिकारी, गट- "ब" (राजपत्रित)" या संवर्गातील पदावर संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये नामनिर्देशनाद्वारे 
नियुक्‍ती झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत संगणक 
हाताळणीसंबंधी शासनाने विहित केलेली परिक्षा उत्तीर्ण केल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य 
आहे. 
oa सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि. 98/03/2003 
व शासन निर्णय माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांक: मातंस-२०१२/प्र.क्र.२७७/२९, 
दिनांक ०४/०२/२०१२ मधील परिच्छेद-१ मध्ये नमुद केलेला संगणक/माहिती तंत्रज्ञान विषयाचा 
अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेल्या अधिका-यांना संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण असल्याचे समजण्यात येते. अर्थ 
व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील "सांख्यिकी अधिकारी/संशोधन अधिकारी, गट- "ब" 
(राजपत्रित)" या संवर्गातील पदावर नियुक्‍त खालील नमूद अधिका-यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेला 
अभ्यासक्रम पुर्ण केला आहे. यास्तव त्यांनी शासनाने विहित केलेली संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण केळी 
असल्याचे समजण्यात येत आहे. 


अ. क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी संगणक अभ्यासक्रम 
अधिकारी यांचे नाव 
१. श्री. अतुल राजाराम चव्हाण MS-CIT 
२. श्रीमती रुचिता मंगेश पंगेरकर MS-CIT 
३. श्रीम. अपर्णा राजेंद्र गुरव ॥ विषय घेऊन माध्यमिक 
शालांत परीक्षा उत्तीर्ण 
४. श्री. भाग्यश्री सुदाम इथापे MS-CIT 
५. श्री. निलम पोपट माने MS-CIT 
६. श्री. स्वणिल दत्तात्रय खोराटे MS-CIT 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२०/प्र.क्र.9६/का.१४२७ 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी संगणक अभ्यासक्रम 
अधिकारी यांचे नाव 
og, श्रीम. उल्का कुमार लोखंडे ॥ विषय घेऊन माध्यमिक 
शालांत परीक्षा उत्तीर्ण 
८. श्रीमती मोनिका gear रोकडे ॥ विषय घेऊन माध्यमिक 
शालांत परीक्षा उत्तीर्ण 
९. श्री. संबण्णा मुत्यम रचावाड MS-CIT 
१०. श्री. श्रीकांत नागोराव जावरकर MS-CIT 
११. श्री. विनोद गुरूदास धनगर MS-CIT 
१२. श्री. संग्राम जगन्नाथ पवार MS-CIT 
१३. श्रीमती वैशाली भरत मरकळे MS-CIT 
१४. श्रीमती पूजा संदीप पाटील MS-CIT 
१५. श्रीमती रागिणी गुणवंतराव लांजेवार DTE-Course in IT 
१६. श्रीमती रूपाळी मनोहर कुकडकर MS-CIT 
१७. श्री. Saar संन्याशी पेरगु MS-CIT 
१८. | aft. मनोज बबन सयाजीराव MS-CIT 
१९. श्री. सुभाष शांकरराव कुमरे MCA 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरसदर शासन आदेशा 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०११२०५३९७१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Tushar Purushottam 


Hirlekar 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना सूचित करण्यात येते की, संबंधित अधिकारी कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना याबाबतची उचित नोंद सेवापुस्तकात घेण्याबाबत 
कळविण्यात यावे. 
२) संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 
३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


